अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक 
वर्ष २०१५-१६ पासून व्यावसायिक 
पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेत बदल 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१८/(प्र.क्र. १७/१८)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७मार्च, २०१८. 


वाचा :- १) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे श्युध्दीपत्रक 
.:F.No.Western/9-28§00&282¢/2094/EOA/Corrigendum-2, 
दिनांक ११/०७/२०१५. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.१०/एनजीपी/मान्यता/२०१८-१९/५९, दिनांक १८/०१/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे दिनांक ११/०७/२०१५ चे 


शुद्धीपत्राद्वारे इंदिरा बहुउद्देशिय शिक्षण संस्थेचे, डॉ. राजेंद्र गोडे पॉलिटेक्निक, अमरावती या 


संस्थेच्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशा क्षमतेत बदल करण्यास मान्यता fest आहे. सदर मान्यतेस 


अनुसरून संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी त्यांचे उपरोक्त दिनांक १८/०१/२०१८ चे 


पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार त्यास शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिल्यानुसार इंदिरा 


बहुउद्देशिय शिक्षण संस्थेचे, डॉ. राजेंद्र गोडे पॉलिटेक्निक, अमरावती या पदविका स्तरावरील 


संस्थेच्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेत शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून सोबत “प्रपत्र-अ” मध्ये 


दर्गविल्याप्रमाणे बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र. १७/१८)/तांशि-५ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३०७११२१४९३३०८ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 
c= ent Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 


Anil Raghunath 2:scem"8Se 


post: = , st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c3fecOb0f5c05dc9058175992 109e62d3f57 1 9b9dfb87a96579dc 


30c265d67ce, 
serialNumber=2356d82c7 3e8a0c7b6da68b651 1197206b94720842cda5 
a a [ 76febebf84581fc52a, cn=Anil Raghunath Katkar 
Date: 2018.03.07 11:22:49 +05'30' 
अरे काढकंर 
(अ.र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व, मुंबई, 


३. सहसंचालक विभागीय कार्यालय, अमरावती, 


४. संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 


५. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ 


वा मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली ११०००१., 


६. विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डिंग, 


दुसरा मजला, चर्चगेट, मुंबई, 


७. निवड नस्ती / तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र. १७/१८)/तांशि-५ 


शासन निर्णय क्र.मान्यता- २०१८/(प्र.क्र.१७/१८) तांशि-५, दि.०७ मार्च, २०१८ सोबतचे प्रपत्र- अ 
List of Diploma Institute Approved for Reduction in Intake by AICTE for A.Y. २०१५-१६ 


Sr. | Application Permenent Inst. Name of Institute Institute Institute Name of Address Programme Shift Level of Course Full Affiliating Approved | Approved 
No.| ID ID DTE | the Address District Type The Course Time | Body Intake Intake 
Code | Institute Society/ / Part 2014-15 2015-16 
Trust Time 
1 1- 1- 1246 | Dr. Ghatkhed Indira Bahu- | Sr. Gode Engineering Ist Electronics & Full | Maharashtra 120 60 
2460068988 437094663 Rajendra | Survey Amravati | Unaided- | Uddeshiya Niwas, And Ship Diploma Tele- Time | State Board of 
Gode No.29, private Shikshan Chikhali Technology Communication Technical 
Polytech Universit Santha, Road, Education, 
nic, y- Mardi Buldhana Buldhana- Mumbai 
Amravati | Road, 443001 
Amravati 
444602. 
2 1- 1- 1246 Dr. Ghatkhed Indira Bahu- | Sr. Gode Engineering Ist Electrical Full | Maharashtra 120 60 
2460068988 437094663 Rajendra | Survey Amravati | Unaided- | Uddeshiya Niwas, And Ship Diploma Engineering Time | State Board 
Gode No.29, private Shikshan Chikhali Technology of Technical 
Polytech Universit Santha, Road, Education, 
nic, y- Mardi Buldhana Buldhana- Mumbai 
Amravati | Road, 443001 
Amravati 
444602. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


